उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक 
आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांचे 
अधिपत्याखालील ५३ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२१/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०५ ऑक्टोबर, २०२१. 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. अपदे-२०२१/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-३अ, 
दिनांक २७.०४.२०२१ 

२) शासन निर्णय ,वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१. 

३) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांचे पत्र 
क्र.उसंआसे/रासाआप्र/आस्था/अस्थायी पदे/मान्यता/३५९०/२०२१, दिनांक २६.०४.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

उपसंचालक,आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील असलेल्या आरोग्य संस्थांमधील अस्थायी पदांना उपरोक्‍त अ.क्र. १ येथील दिनांक 
२७.०४.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दि. १.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, पुणे यांनी उपरोक्‍त अ.क्र. ३ येथील पत्रान्वये ५३ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचा 
प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, 
आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील आरोग्य 
संस्थांमधील ५३ अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२१ ते दि. २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-३अ 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२१-२०२२ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


१ मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, १०७- सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा (09) (०१) सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळांची स्थापना (२२१००९८८) (योजनेत्तर योजना)” 


२ | मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, १०७- (३)- मध्यवर्ती अन्न प्रयोगशाळेची स्थापना (२२५१०१००८) (योजना 
अंतर्गत योजना) 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १०.०८.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००५१०५५४८५५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
Deepak N Deepak N Kendre 

Date: 2021.10.05 
Kendre 17:33:20 +05'30 


(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
२. AQ, ARPA सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक (9), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी५ 


झासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-३अ 


४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे. 

५. सर्व संबंधीत प्रयोगशाळा व कार्यालय (उपसंचालक, राज्य सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, पुणे यांचेमार्फत) 

६. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्राळय, मुंबई 

७. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ ५पैकी५ 


झासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-३अ 


"परिशिष्ट-अ" 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२१/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-३अ, 
दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ. | आरोग्यसंस्थेचे नावा | एकूण | स्थायी | काल्पनिक | काल्पनिक अस्थायी पदे 
क्र. मंजूर | पदे | कुशळ | अकुशल (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे पदे पदे 
Ea २ ३ ee | 4 
हि उपसंचालक,आरोग्य सेवा, | १३० | १३० |] शि शिंग 
राज्य सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, पुणे 
२ केद्रीय मध्यवर्ती अन्न | २४ २० 7 7 १) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी -१ 
प्रयोगशाळा, पुणे २)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक -१ 
(लेखाशीर्ष  २२१०१००८ ३)रासायनिक सहाय्यक -१ 
अंतर्गत) ४पहारेकरी -१ 
एकूण पदे-४ 
३ | प्रादेशिक आरोग्य | ३१ ३१ i xz = 
प्रयोगशाळा, औरंगाबाद 
४ | प्रादेशिक आरोग्य | ३१ ३१ शबि शि ae 
प्रयोगशाळा, नागपूर 
५ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | q ९ हिं शि १)मुख्य अणुजीव शास्त्रज्ञ -३ 
प्रयोगशाळा, बुलढाणा २) रासायनिक सहाय्यक -१ 
एकूण पदे-२ 
६ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ५ || 7 १)मुख्य अणुजीव शास्त्रज्ञ -१ 
प्रयोगशाळा, यवतमाळ २)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
३) वरिष्ठ लिपिक -१ 
४) प्रयोगशाळा परिचर स्वछक-१ 
एकूण पदे-४ 
७ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ६ a 1. १)मुख्य अणुजीव शास्त्रज्ञ-१ 
प्रयोगशाळा, वर्धा २वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक -१ 
3) प्रयोगशाळा परिचर स्वछळक-१ 
एकूण पदे-३ 
८ ।जिल्हासार्वजनिक आरोग्य) ५ Les fe | | १) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी -१ 


पृष्ठ ५पैकी५ 


शासन निर्णय HATH: अपदे-२०२१/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-३अ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी 
पदे 


काल्पनिक 
कुठल 
पदे 


काल्पनिक 
अकुशल 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


प्रयोगशाळा, नंदुरबार 


VARs रासायनिक सहाय्यक-१ 
३) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१ 
४) अणुजीव सहायक-१ 

५) कनिष्ठ लिपिक, गट क-१ 
एकूण पदे-५ 


जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, हिंगोली 


१) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी -१ 
२)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
३) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१ 

४) अणुजीव सहायक-१ 

४) कनिष्ठ लिपिक-१ 

एकूण पदे-५ 


जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, वाशिम 


१) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी -१ 
२)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
३) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१ 

४) अणुजीव सहायक-१ 

५) कनिष्ठ लिपिक, गट क-१ 
एकूण पदे-५ 


| 


जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, गोंदिया 


१) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी -१ 
२)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
३) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१ 

४) अणुजीव सहायक-१ 

५) कनिष्ठ लिपिक -१ 

एकूण पदे-५ 


१२ 


जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, पालघर 


१) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी -१ 
२)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-२ 
३) वरिष्ठ लिपिक-१ 

एकूण पदे-४ 


१३ 


जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, परभणी 


१)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
एकूण पदे-१ 


१5 


जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य 


१)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 


पृष्ठ ५पैकी५ 


शासन निर्णय HATH: अपदे-२०२१/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-३अ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा | एकूण | स्थायी | काल्पनिक | काल्पनिक अस्थायी पदे 
क्र. मंजूर | पदे | कुशल | अकुशल (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे पदे पदे 

प्रयोगशाळा, अहमदनगर एकूण पदे-१ 

१५ जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ८ aa [| १) कनिष्ठ लिपिक, गट क-१ 
प्रयोगशाळा, धुळे एकूण पदे-१ 

१६ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ७ | शि १)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
प्रयोगशाळा, ठाणे २) प्रयोगशाळा परिचर/ स्वछक -१ 

एकूण पदे-२ 

qo | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ८ | [4 १)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
प्रयोगशाळा, बीड एकूण पदे-१ 

१८ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ é 1 | a १)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
प्रयोगशाळा, चंद्रपूर एकूण पदे-१ 

१९ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ८ | | १) प्रयोगशाळा परिचर/ स्वछक-१ 
प्रयोगशाळा, सातारा एकूण पदे-१ 

२० | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य had al] q te | or शिका 
प्रयोगशाळा, अमरावती 

२१ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | a q a | — Ch 
प्रयोगशाळा, नांदेड 

२२ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य aa q | q aa | ey 
प्रयोगशाळा, सांगली 

२३ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य aa ad! q ei la ST 
प्रयोगशाळा, नाशिक 

२४ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य aa a q i | गि I 
प्रयोगशाळा, कोल्हापूर 

२५ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य al eal] q | ia a 
प्रयोगशाळा, जळगाव 

२६ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य ea el q ॥ | =] िशशओग 
प्रयोगशाळा, कोकणभवन 

२७ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य al faa! q i] | rT 
प्रयोगशाळा, सोलापूर 

२८ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ९ lee. | ra ne 


पृष्ठ ५पैकी५ 


शासन निर्णय HATH: अपदे-२०२१/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-३अ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा | एकूण | स्थायी | काल्पनिक | काल्पनिक अस्थायी पदे 
क्र. मंजूर | पदे | कुशल | अकुशल (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे पदे पदे 

प्रयोगशाळा, अकोला 
२९ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ९ ष्ण | ee 
प्रयोगशाळा, उस्मानाबाद 
३० | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ९ a | SS 
प्रयोगशाळा, रत्नागिरी 
३१ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ९ | । | 1111111 
प्रयोगशाळा, अलीबाग- 
रायगड 
३२ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ९ पिं a ae 
प्रयोगशाळा, सिंधुदुर्ग 
33 | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ९ | El ST 
प्रयोगशाळा, लातूर 
३४ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ 8 1 | ar eS U 
प्रयोगशाळा, गडचिरोली 
३५ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ९ शग गि — | 
प्रयोगशाळा, जालना 
३६ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ९ ae | | 
प्रयोगशाळा, भंडारा 
३७ | रेण्वीय निदान प्रयोगशाळा, | ४५ | ३१ ६ १)मुख्य वैद्यकीय अधिकारी -१ 
सिंधुदुर्ग २) वैद्यकीय अधिकारी-१ 
३)प्रशासकीय अधिकारी -१ 
४ सांख्यिकी अन्वेषक-१ 
५) किटक समहारक-१ 
६)वरिष्ठ लिपिक-२ 
७कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक-१ 
एकूण पदे-८ 
एकूण ५४६ | ४५६ | ३१ नि ५३ 


पृष्ठ ५पैकी५ 


